मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.६१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 
दि.१३ एप्रिल, २०२२. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८ ऑगस्ट, २०२२. 
३) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे 
दि.०५ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१३ एप्रिल, २०२२ अन्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील अस्थायी पदे दिनांक ०१ मार्च, २०२२ ते दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७७ पदे व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील १२१ पदे sail एकूण २९८ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | रूपांतरित अस्थायी | एकूण पदे 
आस्थापनेवरील पदे । आस्थापनेवरील पदे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), १७७ १२१ २९८ 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (१६६--११ उद्घाहन) 

मुंबई 


३. या बाबीवरील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 

पदांच्या वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदासाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, 

००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - 

सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या 

लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.६१/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१००३११२७१६४३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikram Nivrutti Dhamal 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
DN: c=IN, =Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
postalCode=400032, st=Mahai 


Departms rashtra, 
1b fd914a87080cb687 1 2dbSefd1 7/65e69284fe 


ep: 
2.5.4.20: 
103274 9, 
serialNumber=10d36944a4b86eabS 16b1b70183709cSfb570cf 
df5a52755adfef51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.03 11:28:40 +05'30' 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


) 
३) संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 

४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई 

५) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन प्रशासन-१, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


